मागणी क्र.व्ही-२ (अनिवार्य) 
प्रधान लेखाशिर्ष “२४२५-सहकार” 
सन २०१८-१९ मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१९/प्र.क्र.०४/१९/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २९ जानेवारी, २०१९ 


शासन निर्णय:- 

सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक व्ही -२,*२४२५-सहकार,* या 
प्रधान लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ मधील अनिवार्य अंतर्गत तरतूदींमधून पुनर्वियोजन करण्यास मान्यता 
देण्याचे प्रस्तावित आहे. 


२. सन २०१८-१९ अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “२४२५-सहकार,” मधील लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारीवर्ग - 
(अनिवार्य) (२४२५ ०२२७), ११-देशांतर्गत प्रवास GAAS एकूण रु.५०.६५ लाख (अक्षरी रुपये पन्नास लाख 
पासष्ट हजार फक्त) एवढी बचत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -१ मध्ये दर्शविल्यानुसार तसेच विवरणपत्र -२ 
मध्ये दर्शविल्यानुसार “२४२५-सहकार,” सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था (अनिवार्य -५०-इतर खर्च 
या योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.६८५/२०१८/व्यय-२ दिनांक २१.१२.२०१८ चे संदर्भात 
दि.७.१.२०१९ च्या मान्यतेने व प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Bs सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२९१२१७०५८४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावाने. 


Seema Baban == 


2.5.4.20=f6d09269f267e078eda 


=Seema Baban Jadhav 
Date: 2019.01.29 12:31:40 +05'30' 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
सहपत्र वरीलप्रमाणे 


प्रत- माहिती व आवश्यक कार्यवाहीस्तव अग्रेषित- 

१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन मुंबई-३२ 

२. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन मुंबई-३२ 

३. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 


शै. ent, 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
८2०९3३८९1७ 


J ad h av c4ecadbca6ff5fcd46acba37328F15459ce, 
cn=Seema 


Digitally signed by Seema Baban Jadhav 
=IN, o=Gi ment OF 


f Maharashtra, 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१९/प्र.क्र.०४/१९/१७स 


र्‌, 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपुर 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

. अवर सचिव (श्री शिंगटे) सहकार, पणन व galery विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कार्यासन अधिकारी (१८स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०.वित्त विभाग (व्यय २/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई ३२ 
११.निवडनस्ती का.क्र. (१७स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-१ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२०१९/प्र.क्र.०४/२०१९/१९७स/दि.२९.१.२०१९ 


मागणी क्रमांक व्ही-२ प्रधान लेखाशिर्ष : २४२५-सहकार,पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सन २०१८-१९ (वजा)(-) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 
(रु.लाखात) 


सन २०१८-१९ पुनविनियोजनाची | पुनविनियो SS 
अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा नंतरची होणारी 
पुरक विनियोजन रक्‍कम 


खापरीक्षणासाठी कमे २४२५-सहकार, 
१०१-सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण, या बाबीअंतर्गत माहे नोव्हेंबर १८ अखेर रु.८९.७९ लाख खर्च झाला असून 


(००)(००)(०१) लेखापरीक्षणासाठी उर्वरित ४ महिन्यांमध्ये रु.२८३.२५ लाख खर्च अपेक्षित असल्याने तसेच 
कर्मचारीवर्ग प्रलंबित देयके नसल्याने रु. ८४.४२ लाख संभाव्य बचत होणार आहे 


(२४२५ ०२२७)-११-देशांतर्गत प्रवास 


.-.|._. __>> (ed a |... > **| 


विवरणपत्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२०१९/प्र.क्र.०४/२०१९/१७स/दि.२९.१.२०१९ 


मागणी क्रमांक व्ही-२,प्रधान लेखाशिर्ष : २४२५-सहकार पुनविनियोजन प्रस्ताव सन २०१८-१९ (अधिक)(--) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 
(रु.लाखात) 


२४२५-सहकार, 


-संचालन व प्रशासन, 3. 
oe isin वधता यी सन २०१७-१८ या कालावधीतील कामगिरीसाठी सहकारी संस्थांना पुरस्कार 
0 ‘ मुंबई 
(०9) : . त. ; : : प्रदानाचा कार्यक्रम जानेवारी महिन्यात मुंबई/पुणे येथे नियोजित आहे. या 


oe ची ळव व निबंधक, कार्यक्रमाच्या नियोजनाच्या अपेक्षित खर्चासाठी जादा मागणी. 


(२४२५ ००११)-५०-इतर खर्च 


Page 1 C:\Users\makarand.savant\Desktop\Yatfa feratotet 2018-19\All Reappro 2018-19 StatementOO 


